Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १५ ]] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , एप्रिल ११-१७ , २०१ ९/ चैत्र २१-२७ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . ६६ . 


अध्यक्ष, नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक कावि - नपचि - बांधवि - ३६८-२०१९. 


ज्याअर्थी, चिमूर शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा चिमूर नगर परिषदेने न.प. सर्वसाधारण सभा दिनांक ०२-०३-२०१९ ठराव क्र . 
०१ अन्वये जाहीर केलेला आहे . त्यानुसार नगर परिषदेच्या क्षेत्राधिकाराकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २३ ( १) 
अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात येत आहे. 


त्याअर्थी, आता,चिमूर नगर परिषदेच्या हद्दीक्षेत्रात येणा- या व खालीलप्रमाणे ज्या क्षेत्रासाठी विकास योजना करावयाची आहे , त्या क्षेत्राचा नकाशा 
चिमूर नगर परिषदेच्या कार्यालयात सुट्टीचे दिवसखेरीज कार्यालयीन वेळात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २३ पोट- कलम 
( २) अन्वये नागरीकांस पाहण्यासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . 

ज्या नागरीकांच्या नियोजीत विकास योजनेच्या हद्दी संबंधी काही सुचना अगर हरकती असेल त्यांनी हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द होईल , त्या तारखेपासून ६० दिवसाचे आत त्यांच्या सुचना व हरकती चिमूर नगर परिषदेकडे लेखी द्याव्यात , म्हणजे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २३ चे पोट -कलम ( १) अन्वयेचिमूर नगर परिषद त्यांचा विचार करील . उशीरा आलेल्या सूचना हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 
( १ ) 


दिशा 
( २ ) 


मौजा 
( ३ ) 


१ 


पूर्वदिशा 


मौजा खरकाडा स.नं. ७९ ते ८७, १०२ , १०३, ११२ , ११३, ११५, ११६, ११९ ते १२५, १५८ ते १६० , १६४ , १६५ , लागून 
असलेले सोनेगांव स.नं. १ ते ५, ६/१ , ६/ ४,७, ३३ , ३७, ३८ , ३८/१, ३८ / ४,४६, ४७, ८१, ८२ , ८ ९ ते ९ ५, १०२ , १०३ 
लागून असलेला सातनाला ( स.नं. २७, २८ , ३० , ३१, ३२ , ३३, ३५, ३६ , ३७, ३८ , ३९, ४० , ४१ , ४४, ४५, ४९ , ५० , 
५१, ५२ , ५३ , ५८ , ५९ , २५६ , ३४० , ३४१, ३४३ , ३४४ , ३४५ , ३४६ , ३४७, ३४८ , ३४ ९ , ३५३ , ३५४ , ३५५ , ३५६ ) 
वडाळा पैकू लागून असलेला स.नं. २४७, २४६ , २४८ , २४९ , २५३, २५४ , २५५ लागुन असलेले भिलगाव स.नं. ३५६ , 
३५ ९ , ३५८ , ३७३ , ३७४ , ३७५ ) 

( १ ) 


ना .- एक- अ-१ ( १५०५ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७ , २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


( १ ) 


२ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 
पश्चिम दिशा मौजा कवडशी रोड स.नं. १, २/१, २/४ , ३, ४, ६, १० क , ११ अ , २३ , २४/१, ३५, ३६ , ३७ ते लागून असलेले सोनेगांव 

( बेगडे) स.नं. ६३, ६४, ६६ , ६७, ७४ , ९ ० ते ९ २ , ६२ , ९४ , ९ ५, ९ ७, ९ ८, १०१ , १०३ अ, १०६ , १०७, १२५ , १२७ ते 
१३३, १३४/१, १३४/२ , ला लागून असलेले शेडेगांव स.नं. ३२६, ३२५ , ३२४ , ३१३, ३२३, ३२१, ३१८ , ३१७, २३३ , 
२३२, १३०/१, १२५ , १२४ , १२२ , १२१, १० ९ , १०८ , १०७ , १०१, १००, ९ ३ , ७८ , ७६ , ७७ , ७५ , ७२ , ६५, ६४, ६२ , 
६१, ५२, ५१ , लागून असलेले गदगाव स.नं. १ , ५, ११ लागून असलेले कोटगांव स.नं. ११ , १२, ११७, ११८ , १२० , 
१२२ , १२३, १२४ , १२५ , १३४ , १३५ , १३६ , १३७, १५७ , १५८ , १६७, १६८ , १७१ , १७२ ) 


उत्तर दिशा 


मौजा पिंपळनेरी स.नं. ३ ९ , ४० , १०८ , १११ , १५८/२ , १५ ९ , १६० , १७२ ते १७७, १८० ते १८२ , १८६, ते १ ९ २, १९ ४/ 


१ , १९ ४/ २ , १ ९ ५, १९ ६ , १९९ त्याला लागून मौजा कवठाडा स.नं. १, २, १९ , २० , २१ , २३ , २४ , २५, २६, २७ 


४ 


दक्षिण दिशा मौजा बामणी स.नं. ६ , ७ , ९ , १० , १५ ते १७, १८ ब , २१ ते २३ , ८३ , ८४ , ८६ ते ९ २ , ९ ६ , ९ ७, ९९ , १०० , ११३, ११४ , 

१२० , १२१ , १२३ , १२८ ते १३१ , १३३ ते १४० , २०५ , २०७, २०८ , २० ९ , २१२ , २१३ , २१५ , २१६ , २१ ९ ते २२१ , २२५ / 
१ , २२५/२, २२६ ते २२८ , २२९ , २८० ते २८४ , २८६ , २ ९ १ , २९ २ , ३०० , ३०१ , ३२२ ते ३२५ , ३३ ९ ते ३४२ ते 
केसलापूर लागून 

असलेले ( स.नं. १८ ते २३ , २५ , २६ , २७/१, २७/२ २९ ते ३२ , ३८/४, ३९ , ४० , ४७, १०५, १०६ , १०८ 
ते ११०, ११३ अ ११६, ११७, १२२ , १५५ ते लागून असलेले काग स.नं. ११४ , ११५ , ११९ , १२० , १३० ते १३५ , १४० , 
१४१, १४५ ते १४७, १५०/२, १६७ ते १७४ ते लागून असलेले बाम्हणी स.नं. ३९ ४, ३९ ५ , ३ ९ ६, ३९ ७, ३८० , ३७९ , ३७८ , 
३७७, ३७६ , ३७५ ) 


गोपाल गिरिधर झाडे , 


चिमूर 
दिनांक २७ मार्च २०१ ९ . 


अध्यक्ष, 


नगर परिषद , चिमूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६७. 

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. WS- MCC - CD - 368-2019. 


Whereas, the Chimur Muncipal Council by its Special General Body Resolution No. 01, Dated 02nd March, 2019 
has declared its intention to prepare Development Plan as per the provisions of section 23 ( 1) of the Maharashtra 
Regional Town Planing Act, 1966 , for the area within its jurisdiction . 


Now , therefore a copy of the Plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is kept open 
for inspection by the public on the working days at the office of the Municipal Council as required u /s 23 ( 2 ) of the 
Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 . 


Suggestions or objections regarding boundaries of the said Development Plan if any should be communicated in 
writing to the Municipal Council office within 60 days from the date ofpublication of declaration of the said intention in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


३ 


the Maharashtra Government Gazette as required vide Section 23 ( 1) of the Act. Suggestions / objections received 
after the given period will not be taken into consideration . 


SCHEDULE 


Sr. No. 

(1) 


Locations 

(2 ) 


The Revenue Boundary of Mouja Chimur and Survey No. 

( 3) 


1 East 


Mouza Kharkada Survey No. 79 to 87 , 102 , 103 , 112 , 113 , 115 , 116 , 119 to 125 , 158 to 160 , 164 , 


165 , Sonegaon (Nearest S.No. 1 to 5,6/ 1 , 6 / 2,6 /4 , 7 , 33 , 37 , 38 , 38/1, 38/4 , 46, 47 , 81, 82, 89 to 


95 , 102, 103 , Satnalla (nearest S.No. 27 , 28 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39, 40 , 41, 44 , 45 , 


49, 50 , 51, 52, 53, 58 , 59, 256 , 340 , 341, 343, 344 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349, 353, 354, 355, 356 ) 


Wadala (Paiku ) (Nearest Survey No. 247 , 246 , 248 , 249 , 253 , 254 , 255 ) Bhilgaon (nearest S. No. 


356 , 359, 358 , 373, 374,375 ) 


2 


West 


Mouza Kawadsi Rode Survey No. 1, 2/1 , 2/4 , 3 , 4 ,6 , 10C , 11A , 23, 24/1, 35 , 36 , 37 to Sonegaon 


Begde (Nearest S. No. 63, 64 , 66 , 67 , 74 , 90 , 91, 92 , 62 , 94 , 95 , 97, 98 , 101 , 103A , 106 , 107 , 


125 , 127 , 128 , 129, 130 , 131, 132 , 133, 134/1 , 134/2 , Shedegaon (Nearest S. No. 326 , 325 , 324 , 


313 , 323 , 321 , 318 , 317 , 233 , 232 , 130/1 , 125 , 124 , 122 , 121 , 109 , 108 , 107 , 101, 100 , 93 , 78 , 


77 , 76 , 75 , 72 , 65 , 64 , 61 ,62, 52 , 51 ,Gadgaon (Nearest S. No. 1,5 , 11 Kotgaon (Nearest S. No. 


11 , 12 , 117 , 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 125 , 134 , 135 , 136 , 137 , 157, 158 , 167, 168, 171, 172 ) 


3 


North 


Mouza Pimpalneri Nearest Survey No. 39 , 40 , 108 , 111 , 158/2 , 159, 160 , 172 to 177 , 180 to 182 , 


186 to 192 , 194/1 , 194/2 , 195 , 196 , 199 ) Mouza Kawathala Nearest Survey No. 1 , 2 , 19 , 20 , 21 , 


23 , 24 , 25 , 26 , 27 ) 


4 


South 


"Mouza Bamni Nearest Survey No. 6 , 7 , 9 , 10 , 15 , 16 , 17 , 18B, 21 22 , 23 , 84, 86 87, 88,90 , 91 , 


92 , 96 , 97 , 99 , 100 , 113 , 114 , 120 , 121 , 123 , 128 , 129, 130 , 131, 133 134 , 135 to 140 , 205 , 207, 


208 , 209, 212 , 213 , 215 , 216 , 219 , 220 , 221, 225/1 , 225/2 , 226 , 227 , 228 , 229 , 280 to 284 , 286 , 


291 , 292 , 300 , 301, 322 to 325 , 339 to 342) Keslapur (Nearest Survey No.18 to 23 , 25 , 26 , 27/1 , 


27/2 , 


29 to 32 , 38/4 , 39 , 40 , 47 , 105 , 106 , 108 to 110 , 113A , 116 , 117 , 122 , 155 ) Kag 


(Nearest Survey No. 114 , 115 , 119 , 120 , 130 to 135 , 140 , 141, 145 , 146 , 147 , 150/2 , 167 to 174 ) 


Bamhni (Nearest Survey No. 394 , 395 , 396 , 397 , 380 , 379 , 378 , 377,376 , 375 ) 


Chimur : 
Dated the 27th March 2019 . 


GOPAL GIRIDHAR ZADE . 

President, 
Municipal Council, Chimur. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


२० 


गुरूवार , मार्च २८ , २०१९ / चैत्र ७, शके १ ९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक जिकाभ - अका- ग्रापनि- पसपोटनि- ११८-२०१९ . - 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ५७ च्या पोट- कलम ( ३) च्या खंड ( अ) चे परंतुक आणि महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या निवडणूक , १९ ६२ चे नियम ६० चे पोट-कलम (३) च्या उपबंधास अधिन राहून निर्वाचन अधिकारी यांचेकडून महाराष्ट्र पंचायत समित्या 
निवडणूक नियम १९ ६२ च्या नियम ५९ अन्वये निवडणूक विवरणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर मी , शान्तनु गोयल, जिल्हाधिकारी , भंडारा महाराष्ट्र पंचायत 
समित्या निवडणूक १९ ६२ चे नियम ६० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , भंडारा जिल्ह्यातील पंचायत 
समिती, मोहाडी अंतर्गत निर्वाचक गणाच्या रिक्त पदाच्या दिनांक २४-३-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणूकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची 
नावे त्यांच्या कायमच्या पत्त्यासह , जेथून ते निवडून आले आहेत त्या निर्वाचक गणाच्या नावांसह प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


पंचायत समितीचे 


निर्वाचक गण क्रमांक 


कायमचा पत्ता 


रितसर निवडून आलेल्या 

सदस्यांची नावे 


गणाचे 
विश्लेषण 


नांव 


व नांव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


मोहाडी 


२ ९ - वरठी 


नागदेवे आकांशा हितेंद्र 


सर्वसाधारण महिला 


मु . पो . वरठी , तह . मोहाडी, 
जिल्हा भंडारा . 


३२- पालोरा 


कुकडे गणेश बाबुराव 


सर्वसाधारण 


मु . 

पो . पालोरा, तह . मोहाडी , 
जिल्हा भंडारा. 


माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च, २०१९ रोजी प्रसिद्ध केले. 


: 


भंडारा : 
दिनांक २८ मार्च २०१९ . 


शान्तनु गोयल , 
जिल्हाधिकारी, भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS ,CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


